१४ व्या वित्त आयोगाच्या निधी मधून स्वच्छ 
भारत अभियानासाठी राखून ठेवलेल्या ५० 
टक्के निधी मधून Vacuum Emptier व 
Backhoe Loader खरेदी करण्यास 
परवानगी देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: एफएफसी २०१८/प्र.क्र.१७०/नवि- ४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- २७ नोव्हेंबर, २०१८. 


वाचा: 
१) शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक: स्वभाअ-२०१५/प्र. क्र. २३/नवि-३४, 
दिनांक १५.०५.२०१५ 
२) शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक: क्र.विएफसी ८०१५/प्र.क्र.१०६/नवि-४, 
दिनांक ३.०८.२०१५ 


झछासन निर्णय: 


नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना उपलब्ध होणारा १४ वा वित्त आयोगाच्या निधीपैकी ५० 
टक्के निधी स्वच्छ भारत अभियानावर खर्च करण्याचे संदर्भिय क्रमांक २ येथील झासन निर्णयान्वये 
बंधनकारक करण्यात आले आहे. स्वच्छ भारत अभियानांसाठी राखून ठेवलेल्या या निधीमधून हाती 
घ्यावयाची कामेही ठरवून देण्यात आली आहेत. 


२. संदर्भीय क्रमांक १ येथील शासन निर्णयानुसार राज्यामध्ये स्वच्छ भारत अभियानाची 
अंमलबजावणी सुरू असून, या अभियानांतर्गत पहिल्या टप्यात राज्यातील नागरी भाग “हागणदारी 
मुक्‍त” झाला आहे. हागणदारी मुक्‍त झालेल्या शहरांचा दर्जा कायम टिकून राहावा म्हणून मैला 
व्यवस्थापन (Faecal Sludge Management FSM) करणे आवश्‍यक आहे. मैला व्यवस्थापनांतर्गत 
शहरांतील वैयक्‍तीक व सार्वजनिक शौचालयांच्या सेफ्टीक cH नियमित कालावधीनंतर साफ 
करणे (De-sludging by Vacuum Emptier) आवश्यक आहे. यासाठी आवश्‍यक असलेल्या De- 
sludging Vacuum Emptier मशीन्स काही शहरांकडे उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे या शहरांनी 
Vacuum Emptier मशीन्स खरेदीसाठी परवानगी देण्याची मागणी केली आहे. 


३. तसेच, स्वच्छ भारत अभियानाच्या दुसर्‍या टप्यात घनकचरा व्यवस्थापनांतर्गत शहरे स्वच्छ 
करण्यासाठीची कार्यवाही सुरू आहे. त्यासाठी राज्यातील सर्व शहरांचे घनकचरा व्यवस्थापनांतर्गत 
सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात येत आहेत. या सविस्तर प्रकल्प अहवालात काही 
शहरांना Backhoe Loader मंजूर करण्यात आले आहेत. तर, काही शहरांच्या सविस्तर प्रकल्प 
अहवालात त्याचा PAST करण्यात आलेला नाही. ज्या शहरांचे सविस्तर प्रकल्प अहवालात 


शासन निर्णय क्रमांक: एफएफसी-२०१८/प्र.क्र.१७०/नवि-४ 
Backhoe Loader मंजूर करण्यात आलेले नाहीत त्या शहरांनी घन कचरा व्यवस्थापनांतर्गत 
Backhoe Loader ची आवश्यकता विचारात घेता ते खरेदी करण्यास मंजूरी देण्याची विनंती केली 


आहे. 


४. उपरोक्त बाबीचा विचार करता राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात 
येणाऱ्या १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीमधील स्वच्छ भारत अभियानासाठी राखून ठेवलेल्या ५० 
टक्के निधी मधून Vacuum Emptier व Backhoe Loader खरेदी करण्यास खालील अटीं व 
शर्तीच्या अधीन राहून शासन मंजूरी देत आहे: 


(9) 
(2) 


(3) 


(3) 


सदर वाहने ही e-GeM पोर्टलवरूनच खरेदी करण्यात यावीत. 

ज्या शहरांकडे Vacuum Emptier वाहन उपलब्ध आहेत त्यांना या मंजूरी अंतर्गत 
पुन्हा हे वाहन खरेदी करता येणार नाही. 

ज्या शहरांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालात Backhoe Loader मंजूर केलला आहे 
अथवा ज्या शहरांकडे Backhoe Loader उपलब्ध आहे त्यांना या मंजूरी अंतर्गत 
पुन्हा Backhoe Loader खरेदी करता येणार नाही. 

उपरोक्त वाहने खरेदी करताना शहराची गरज व आवश्‍यकता विचारात घेवूनच 
खरेदी करण्यात यावी. 


ष्‌. संदर्भाधीन क्रमांक २ येथील शासन निर्णयातील अन्य बाबी कायम राहतील. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८११२७१०२९०५२२२५ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रत, 


०७८ “७ A -5 


१०, 
११. 


Vivek (दच 
Shankar scrienesor” 
Kumbhar Ene Seta ety 
(विवेक कुंभार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा .मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा .राज्यमंत्री (नगर विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव, वित्त, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता )-१, मुंबई. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता )-२, नागपूर. 

प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद संचालनालय, मुंबई. 
आयुक्‍त, महानगरपालिका (सर्व) 

राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी), मुंबई. 
मुख्याधिकारी,नगरपरिषद / नगरपंचायती (सर्व). 

निवडनस्ती, नवि-४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


